RNI No. MAHBIL / 2009/ 35530 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार 


वर्ष ३, अंक ३ ९ ] 


बुधवार , जुलै १ ९, २०१७ / आषाढ २८ , शके १९ ३ ९ 


[ पृष्ठे ९, किंमत : रुपये २३.०० 


असाधारण क्रमांक ७२ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र 

विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम . 


अनुक्रमणिका 
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १६.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम यात आणखी 

सुधारणा 

करण्यासाठी 
अध्यादेश. 


पृष्ठे 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 


बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ, 
फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, दिनांक १९ जुलै २०१७. 


MAHARASHTRA ORDINANCE No. XVI OF 2017 . 


AN ORDINANCE 
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA VILLAGE PANCHAYATS 

ACT . 


चालू 


नाही ; 


सन २०१७ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १६ . 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश . 
ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन 

आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम यामध्ये आणखी 
सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती 
अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे ; 


१ ९ ५ ९ चा 

३ . 


भाग चार - ७२-१ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , जुलै १९, २०१७ / आषाढ २८ , शके १९ ३ ९ 


१ . 


. 


सन १ ९ ५ ९ चा 


३ . 


३ याच्या कलम ३ 


त्याअर्थी, आता, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ च्या खंड (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 

अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे , पुढील अध्यादेश प्रख्यापित करीत आहेत : 
संक्षिप्त नाव व 

( १) या अध्यादेशास, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत ( सुधारणा) अध्यादेश, २०१७ असे म्हणावे. 
प्रारंभ . 

( २) तो , तात्काळ अंमलात येईल. 

२ . महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम ( यात यापुढे याचानिर्देश “ मुख्य अधिनियम ” असा करण्यात आला १९५ ९ चा 
अधिनियम क्रमांक आहे) याच्या कलम ३ मध्ये , 
ची सुधारणा . 

( अ) खंड (११ अअ ) नंतर, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल : 

( ११ अअअ ) “ सदस्य ” याचा अर्थ कलम ११ अन्वये पंचायतीचा सदस्य म्हणून यथोचितरीत्या 
निवडून आलेला पंचायत सदस्य , असा आहे आणि त्यात कलम ३० अ-१ अ अन्वये पंचायतीत थेट 
निवडून आलेल्या सरपंचाचा अंतर्भाव होतो ; ” ; 

( ब ) खंड ( १७ ) मध्ये “ कलम ३० ” या मजकुरानंतर " ,३० अ-१ अ ” हा मजकूर समाविष्ट करण्यात 
येईल . 


. 


३ . 


मुख्य अधिनियमाच्या कलम ७ मध्ये, पोट -कलम ( ३) नंतर, पुढील पोट-कलम समाविष्ट करण्यात 


सन १ ९ ५ ९ चा 
अधिनियम क्रमांक 
३ याच्या कलम ७ 


येईल : 


ची सुधारणा. 


. 


“ ( ३ अ ) ज्या पंचायतीचा सरपंच कलम ३० अ-१ अ अन्वये थेट निवडून दिलेला असेल अशा पंचायतींच्या 
संबंधात , या अधिनियमात अन्यथा तरतूद केली नसेल तर, पंचायतीच्या प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीनंतरच्या 
होणाऱ्या सर्व ग्रामसभेच्या अध्यक्षस्थानी सरपंच असेल आणि त्याच्या अनुपस्थितीत उप - सरपंच अध्यक्षस्थानी 
असेल आणि सरपंच व उप - सरपंच या दोघांच्या अनुपस्थितीत, ग्रामसभेच्या त्या सभेत उपस्थित असलेला, 
वयाने सर्वात ज्येष्ठ असणारा पंचायतीचा सदस्य अध्यक्षस्थानी असेल . जर पंचायतीचा कोणताही सदस्य 
उपस्थित नसेल तर ग्रामसभेच्या त्या सभेत , उपस्थित असलेल्या व्यक्तिनी आपल्यामधून निवडून दिलेली 
व्यक्ती अध्यक्षस्थानी असेल. ”. 


४ . 


मुख्य अधिनियमाच्या कलम १० मध्ये, पोट- कलम १) नंतर , पुढील पोट - कलम समाविष्ट करण्यात 


सन १ ९ ५ ९ चा 
अधिनियम क्रमांक 

३ याच्या कलम 
१० ची सुधारणा. 


येईल 


( १ अ ) ज्या पंचायतीचा सरपंच कलम ३० अ-१ अ अन्वये थेट निवडून आलेला असेल अशा 
पंचायतींच्या संबंधात , या कलमाच्या तरतुदी पुढील फेरबदलांसह लागू असतील : 

पोट-कलम (१) च्या खंड ( अ ) मध्ये उप - खंड ( एक ) च्या पूर्वी , पुढील उप - खंड समाविष्ट 
करण्यात येईल : 


“ 


( एक - अ) कलम ३० अ -१ अ अन्वये निवडून आलेला सरपंच हा पदसिद्ध सदस्य 


असेल ; ”. 


" 


३ याच्या कलम 


१३ ची 


सन १ ९ ५ ९ चा 

मुख्य अधिनियमाच्या कलम १३ मध्ये , पोट-कलमे ( १) व ( २) ऐवजी, पुढील पोट-कलमे दाखल 
अधिनियम क्रमांक 

करण्यात येतील 
सुधारणा. 

( १) मतदार यादीत नाव असलेली प्रत्येक व्यक्ती , या अधिनियमाखाली किंवा त्या त्या वेळी अंमलात 
असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्याखाली निरर्ह ठरलेली नसेल तर , अशी यादी ज्या प्रभागासंबंधित असेल 
त्या प्राभागाच्या सदस्यांच्या, आणि थेट सरपंच निवडून द्यावयाच्या पंचायतीच्या सरपंचाच्या निवडणुकीत 
मतदान करण्यास अर्ह असेल. 


( २) प्रत्येक सार्वजनिक निवडणुकीकरिता किंवा पोट-निवडणुकीकरिता नामनिर्देशित करण्यासाठी निश्चित 
केलेल्या अंतिम दिनांकास मतदार यादीत नाव असलेली आणि जी २१ वर्षांहून कमी वय नसलेली प्रत्येक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , जुलै १९, २०१७ / आषाढ २८ , शके १९ ३ ९ 


३ 


व्यक्ती त्या गावाच्या कोणत्याही प्रभागासाठी आणि पंचायतीच्या सरपंच पदासाठी म्हणून निवडून येण्यास 
अर्ह असेल . अशा गावाच्या मतदार यादीत जिचे नाव नोंदविण्यात आले नसेल अशी कोणतीही व्यक्ती त्या 
गावाच्या कोणत्याही प्रभागासाठी आणि पंचायतीच्या सरपंच पदाकरिता निवडून येण्यास अर्ह असणार नाही. 

( २ अ) प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीकरिता किंवा पोट-निवडणुकीकरिता नामनिर्देशन करण्यासाठी निश्चित 
केलेल्या अंतिम दिनांकास, किंवा पोट -निवडणुकीकरिता २१ वर्षांहुन कमी वयाची नसेल, आणि जीचे मतदारांच्या 
यादीत नाव असेल , आणि जी १ जानेवारी १९९ ५ रोजी किंवा त्यानंतर जन्मलेली असेल आणि जिला या 
अधिनियमाखाली किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्याखाली निरर्ह ठरवलेले 
नसेल अशी, प्रत्येक व्यक्ती, तिच्याकडे किमान शालेय शिक्षणातील ७ वी इयत्तेची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे 
प्रमाणपत्र असल्याखेरीज किंवा तिने सक्षम प्राधिकाऱ्याने प्रमाणित केल्याप्रमाणे ७ वी इयत्तेशी समतूल्य शैक्षणिक 
अर्हता असल्याखेरीज , सरपंच म्हणून निवडून दिली जाण्यास अर्ह असणार नाही. ” 
मुख्य अधिनियमाच्या कलम १४ मधील पोट -कलम (१ ) मध्ये, 

अधिनियम क्रमांक 
( एक ) खंड ( अ) मधील , उप - खंड (दोन ) मध्ये “ पाच वर्षांचा ” या मजकुराऐवजी “ सहा वर्षांचा ” ३ याच्या कलम 

१४ ची सुधारणा. 
हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 

( दोन) खंड ( ड) मध्ये, “ पाच वर्षांचा ” या मजकुराऐवजी , “ सहा वर्षांचा ” हा मजकूर दाखल करण्यात 
येईल . 


६ . 


सन १ ९ ५ ९ चा 


मुख्य अधिनियमाच्या कलम १५ मधील पोट-कलम ( २) मध्ये, “ कलम ११ ” या मजकुरानंतर, सन १९ ५ ९ चा 

अधिनियम क्रमांक 
यथास्थिति किंवा कलम ३० अ-१ अ ", हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. 

१५ ची सुधारणा . 


३ याच्या कलम 


मुख्य अधिनियमाच्या कलम १६ मधील पोट - कलम ( २) मध्ये , “ राज्य शासन ” हा मजकूर ज्या सन १९ ५९ चा 

अधिनियम क्रमांक 
दोन ठिकाणी आला आहे त्या दोन्ही ठिकाणी त्याऐवजी, “ आयुक्त ” हा मजकूर त्याच्या व्याकरणिक फेरफारासह , ३ याच्या कलम 
दाखल करण्यात येईल . 

सुधारणा. 


१६ ची 


९ . 


मुख्य अधिनियमाच्या कलम २९ मधील पोट - कलम ( २) मध्ये, “ तो राजीनामा सचिवाकडे अग्रेषित सन १९ ५ ९ चा 

अधिनियम क्रमांक 
करील ” या मजुकराऐवजी , “ तो राजीनामा सात दिवसांच्या आत सचिवाकडे अग्रेषित करील ” हा मजकूर दाखल 

३ याच्या कलम 

२९ ची सुधारणा. 
करण्यात येईल. 
१० . मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३० मध्ये, पोट-कलम (१) नंतर , पुढील पोट - कलम समाविष्ट करण्यात सन १९ ५ ९ चा 

अधिनियम क्रमांक 
येईल 

३ याच्या कलम 

३० ची सुधारणा. 
“ (१ अ) ज्या पंचायतीचा सरपंच कलम ३० अ-१ अ अन्वये थेट निवडून दिलेला असेल अशा पंचायतींच्या 
संबंधात या कलमाच्या तरतुदी , पुढील फेरबदलांसह लागू असतील : 

( क ) पोट- कलम (१ ) ऐवजी, पुढील पोट -कलम दाखल करण्यात येईल : 


“ 


( १) प्रत्येक पंचायतीच्या अध्यक्षस्थानी सरपंच असेल. ” ; 


( ख ) पोट -कलम ( २ ) वगळण्यात येईल 


( ग ) पोट -कलम ( ४ ) मध्ये “ व्यक्तीसाठी व स्त्रियांसाठी पंचयातीच्या सरपंचाच्या पदांमध्ये 
पुढीलप्रमाणे राखीन जागा असतील ” या मजकुराऐवजी , “ व्यक्तींसाठी व स्त्रियांसाठी पंचायतींमध्ये 
सरपंचांच्या पदांचे आरक्षण हे पुढीलप्रमाणे असेल ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. ”. 


भाग चार - ७२-२ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , जुलै १९, २०१७ / आषाढ २८, शके १९ ३ ९ 


११. 


कलम ३० नंतर, पुढील कलम समाविष्ट करण्यात येईल, 


सन १ ९ ५ ९ चा 
अधिनियम क्रमांक 
३ यामध्ये कलम 

३० अ -१ अ 
समाविष्ट करणे. 
सरपंचाची थेट 
निवडणुक . 


महा . 


“ ३० अ -१ अ . ( १) महाराष्ट्र ग्रामपंचायत ( सुधारणा) अध्यादेश , २०१७ याच्या प्रारंभाच्या दिनांकानंतर , २०१७ चा . 
ज्या पंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुका घ्यावयाच्या आहेत त्या पंचायतीच्या बाबतीत कलम ३० ची 
पोट - कलमे ( ४ ), ( ५ ) व ( ६) याच्या तरतुदींना अधीन राहून प्रत्येक पंचायतीस एक सरपंच असेल ज्याला 
कलम १२ खालील ग्राम पंचायतीच्या मतदार यादीत ज्याची नावे समाविष्ट असतील, अशा व्यक्तींनी निवडून 
दिलेले असेल. 


( २) पंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीबरोबरच सरपंचाची निवडणूक घेण्यात येईल आणि पंचायतीची 
निवडणूक घेण्याची कार्यपद्धती , अशा निवडणुकीस योग्य त्या फेरफारांसह लागू असेल. 

( ३) निवडणुकीच्या वेळी कोणीही सरपंच निवडला गेला नाही तर , सरपंच निवडण्यासाठी नव्याने 
निवडणूक घेण्यात येईल आणि नव्याने घेतलेल्या निवडणुकीमध्येही सरपंचाची निवड झाली नाही तर , 
अशी रिक्त जागा, या अधिनियमात काहीही अंतर्भूत असले तरी , निवडून आलेल्या पंचायत सदस्यांद्वारे 
त्यांच्यामधून निवडणुकीद्वारे भरण्यात येईल आणि या पोट- कलमान्वये निवडून दिलेल्या सरपंचाचा पदावधी 
हा , पंचायतीच्या सदस्यांच्या पदावधी इतका असेल. 


सन १ ९ ५ ९ चा 
अधिनियम क्रमांक 

कलम 
३० अ ची सुधारणा . 


( ४ ) पोट-कलम ( ३) अन्वये निवडून आलेली कोणतीही व्यक्ती ही , या कलमान्वये निवडणुकीमध्ये 
यथोचितरीत्या निवडून आली असल्याचे मानण्यात येईल . 

( ५ ) सरपंचाच्या निवडणुकीत समसमान मते पडली तर, निवडणुकीचा निकाल, राज्य निवडणूक 
आयुक्ताद्वारे किंवा त्या प्रयोजनार्थ त्याने नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्याद्वारे,चिठ्याटाकून ठरविण्यात येईल. 

( ६) सरपंचाच्या निवडणुकीसंबंधी कोणताही विवाद निर्माण झाल्यास , त्याबाबतीत कलम १५ च्या 
तरतुदी योग्य त्या फेरफारांसह लागू 

होतील . ”. 
१२. मुख्य 

अधिनियमाच्या कलम ३० अ मध्ये , 
( क ) पोट -कलम ( १) नंतर , पुढील पोट-कलम समाविष्ट करण्यात येईल 

( १ अ) ज्या पंचायतीचा सरपंच थेट निवडून दिलेला असेल त्या पंचायतीच्या संबंधात प्रत्येक 
सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर घेण्यात आलेल्या पहिल्या सभेमध्ये उप सरपंचाची निवडणूक घेण्यात येईल.” ; 
( ख ) पोट-कलम ( २ ) नंतर , पुढील पोट-कलम जादा दाखल करण्यात येईल 

( २ अ ) ज्या पंचायतीचा सरपंच थेट निवडून दिलेला असेल त्या पंचायतीच्या संबंधात , 
उप सरपंचाच्या बाबतीत कलम ३० च्या पोट- कलम ( ३) च्या तरतुदी योग्य त्या फेरफारांसह लागू 
असतील. ”. 


: 


“ 


~ 


. 


सन १ ९ ५ ९ चा 

१३. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३३ मध्ये, पोट-कलम ( ५ ) नंतर , पुढील पोट-कलम समाविष्ट 
अधिनियम क्रमांक 
३ याच्या कलम करण्यात येईल : 
३३ ची सुधारणा. 

“ ( ६) ज्या पंचायतीच्या सरपंच, या अधिनियमाच्या कलम ३० अ-१ अ अन्वये थेट निवडून दिलेला 
असेल त्या पंचायतीच्या संबंधात या कलमाच्या तरतुदी, पुढील फेरबदलांसह लागू असतील 

( क ) पोट- कलम (१ ) मध्ये “ सरपंच व उप सरपंच याच्या निवणुकीसाठी ” हा मजकूर ज्या 
दोन ठिकाणी आला आहे त्या दोन्ही ठिकाणी त्याऐवजी “ उप सरपंचाच्या निवडणुकीसाठी ” हा मजकूर 
दाखल करण्यात येईल ; 


3 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , जुलै १९, २०१७ / आषाढ २८ , शके १९ ३ ९ 


- 


“ 


( ख ) पोट -कलम (१) नंतर , पुढील पोट - कलम समाविष्ट करण्यात येईल : 

(१ अ) या अधिनियमाच्या कलम ३० अ -१ अ च्या तरतुदींनुसार सरपंचाची निवडणूक 
घेण्यात येईल. ”. 

( ग ) पोट - कलम ( २) मध्ये “ सभेचे अध्यक्षस्थान जिल्हाधिकारी आदेशाद्वारे याबाबत ” या 
मजकुराऐवजी " सभेचे अध्यक्षस्थान सरपंच स्वीकारील, सरपंचाचे पद रिक्त असेल तर जिल्हाधिकारी 
आदेशाद्वारे याबाबत ” हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल ; 

( घ ) पोट -कलम ( ३ ) मध्ये “ सरपंच आणि ” हा मजकूर वगळण्यात येईल ; 
( ङ ) पोट-कलम ( ४ ) ऐवजी, पुढील पोट -कलम दाखल करण्यात येईल : 

“ ( ४ ) उप - सरपंचाच्या निवडणुकीमध्ये समसमान मते पडल्यास सरपंचाला निर्णायक 
मत देण्याचा हक्क असेल आणि सरपंचाचे पद रिक्त असल्यास , त्या निवडणुकीचा निकाल , 
पीठासीन अधिकारी निर्धारित करील अशारितीने त्याच्या समक्ष चिठ्ठी टाकून देण्यात येईल . 
( च ) पोट -कलम ( ५ ) मध्ये, 

( एक ) सरपंचाच्या किंवा ” हा मजकूर वगळण्यात येईल ; 
( दोन ) अशा सभेच्या अध्यक्षस्थानी असलेल्या 

या मजकुरानंतर “ सरपंचास 
किंवा ” हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल . ”. 
मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३५ मध्ये, पोट -कलम (१) नंतर, पुढील पोट - कलम समाविष्ट करण्यात सन १९ ५९ चा 

अधिनियम क्रमांक 


“ 


“ 


१४. 


येईल 


३ याच्या कलम 


"(१ अ) ज्या पंचायतीचा सरपंच या अधिनियमाच्या कलम ३० अ-१ अ अन्वये थेट निवडून दिलेला ३५ ची सुधारणा. 
असेल अशा पंचायतीच्या संबंधात, या कलमाच्या तरतुदी पुढील फेरबदलांसह लागू असतील 

( क ) पोट- कलम ( १) मध्ये, “ एक - तृतीयांशापेक्षा ” या मजकुराऐवजी, “ दोन- तृतियांश पेक्षा " 
हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 


“ 


( ख ) पोट - कलम ( ३ ) मध्ये , 

त्या त्या वेळी पंचायतीच्या कोणत्याही सभेस ” या मजकुराने सुरू होणाऱ्या आणि “ उप 
सरपंचाकडे विहित होतील ” या मजकुराने संपणाऱ्या मजकुराऐवजी, पुढील मजकूर दाखल करण्यात 
येईल 


“ 


त्या त्या वेळी पंचायतीच्या कोणत्याही सभेस उपस्थित राहण्याचा व मतदानाचा हक्क 
असणाऱ्या सदस्यांच्या एकूण संख्येच्या तीन चतुर्थांशापेक्षा कमी नसेल इतक्या बहुमताने जर असा 
अविश्वास प्रस्ताव संमत करण्यात आला असेल आणि , जिल्हाधिकाऱ्याने या प्रयोजनार्थ नियुक्त 
केलेल्या अधिकाऱ्याच्या समक्ष आणि त्याच्या अध्यक्षतेखालील विशेष ग्राम सभेसमोर गुप्त मतदानद्वारे 
त्या अविश्वास प्रस्तावाला संमती दिली असेल तर , सरपंचकिंवा यथास्थिती, उप - सरपंच त्या पदाच्या 
सर्व अधिकारांचा वापर करण्याचे व त्याची कार्ये व कर्तव्ये पार पाडण्याचे ताबडतोब थांबवील 
आणि जर तो अविश्वास प्रस्ताव सरपंचाच्या विरुद्ध संमत करण्यात आला असेल तर त्यानंतर 
असे अधिकार , कार्ये व कर्तव्ये उप - सरपंचाकडे विहित होतील . 


" 


“ 


(ग ) चौथ्या परंतुकाऐवजी, पुढील परंतुके दाखल करण्यात येतील : 

परंतु तसेच , सरपंचाच्या किंवा उप- सरपंचाच्या निवडणुकीच्या दिनांकापासून दोन वर्षांच्या 
कालावधीच्या आत आणि पंचायतीची मुदत समाप्त होणाऱ्या दिनांकाच्या लगतपूर्वीच्या सहा महिन्यांच्या 
आत असा कोणताही अविश्वासाचा प्रस्ताव आणला जाणार नाही : 

परंतु तसेच , असा अविश्वासाचा प्रस्ताव निष्फळ ठरवल्यास, त्यानंतर पुढील दोन वर्षाच्या कालावधीत 
असा कोणताही प्रस्ताव आणला जाणार नाही . 


" 


भाग चार - ७२-२अ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , जुलै १९, २०१७ / आषाढ २८, शके १९ ३ ९ 


सन १ ९ ५ ९ चा 
अधिनियम क्रमांक 

३ याच्या कलम 
३८ ची सुधारणा. 


१५ . मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३८ मधील, पोट - कलम ( २ ) मध्ये , खंड ( एक ) नंतर, पुढील खंड 
समाविष्ट करण्यात येईल : 

( १- अ ) ज्या पंचायतीचा सरपंच या अधिनियमाच्या कलम ३० अ-१ अ अन्वये थेट निवडून दिला 
असेल अशा पंचायतीच्या संबंधात तो सरपंच पुढील अधिकारांचा देखील वापर करील आणि पुढील कार्ये 
व कर्तव्ये पार पाडील, 

( अ) पंचायतीच्या सभांच्या कार्यसूचीस अंतिम रूप देणे : 

परंतु , जर तीन किंवा त्यापेक्षा अधिक सदस्य, लगतनंतरच्या सभेच्या कार्यसूचीवर कोणत्याही बाबीचा 
समावेश करण्याची मागणी करतील तर , सरपंच ती कोणतीही बाब पुढच्या सभेच्या कार्यसूचीत समाविष्ट 


करील : 


. 


“ 


सन १ ९ ५ ९ चा 


३ याच्या कलम 


३ ९ ची 


सन १ ९ ५ ९ चा 


३ याच्या कलम 


परंतु आणखी असे की , कोणतेही अनौपचारिक वित्तीय कामकाज हे अग्रेषित कार्यसूचीचा भाग 
असल्याखेरीज चालविले जाणार नाही : 

परंतु तसेच, जर सरपंचाच्या मते , पंचायतीचा कोणत्याही विषयावरील ठराव हा त्या गावाच्या व्यापक 
हितास बाधक ठरणारा असेल तर, सरपंच, तो ठराव लगतनंतरच्या पुढील ग्रामसभेपुढे अंतिम निर्णयासाठी 
ठेवण्याची व्यवस्था करील आणि त्यावरील ग्रामसभेचा निर्णय अंतिम असेल 

( ब ) पंचायतीचे वार्षिक अंदाजपत्रक तयार करणे ; 

( क ) पंचायतीशी विचारविनियम करून , योजना राबविण्यासाठी इतर सर्व अधिकारांचा वापर 
करणे ; " 

१६. मुख्य अधिनियमच्या कलम ३ ९ च्या पोट - कलम ( २) मध्ये पाच वर्षे ” या मजकुराऐवजी 
अधिनियम क्रमांक “ सहा वर्षे ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 
सुधारणा. 

१७ . मुख्य अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट-कलम ( १) मध्ये, विद्यमान परंतुकानंतर पुढील परंतुक 
अधिनियम क्रमांक 

जादा दाखल करण्यात येईल : 
४३ ची सुधारणा. 

परंतु आणखी असे की या पोट -कलमान्वये रिक्त होणारे निर्वाचित सरपंचाचे पद , ते रिक्त झाल्याच्या 
दिनांकापासून सहा महिन्याच्या कालावधीच्या आत, कलम ३० अ-१ अ च्या पोट-कलम (१) मध्ये निर्धारित 
केलेल्या रीतीने निवडणुकीद्वारे भरण्यात येईल .”. 

१८ . मुख्य अधिनियमाच्या कलम ४९ मध्ये पोट -कलम ( ४ ) मधील परंतुकामध्ये , 
अधिनियम क्रमांक 

( एक ) खंड ( अ ) च्या आधी, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल : 
सुधारणा. 

( अ १ ) सरपंच हा तिचा पदसिद्ध अध्यक्ष असेल ; 
( दोन ) खंड ( फ ) नंतर, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल : 

( ग ) ग्रामसेवक हा तिचा पदसिद्ध सदस्य - सचिव असेल . " 

१ ९ . मुख्य अधिनियमाच्या कलम ६२ मध्ये, पोट-कलम (१) नंतर, पुढील पोट - कलम समाविष्ट करण्यात 
अधिनियम क्रमांक 

येईल 
६२ ची सुधारणा. 

( १ अअ) ज्या पंचायतीचा सरपंच, या अधिनियमाच्या कलम ३० अ -१ अ अन्वये थेट निवडून दिलेला 
असेल अशा पंचायतींच्या संबंधात , या कलमाच्या तरतुदी पुढील फेरबदलांसह लागू असतील : 

( क ) पोट- कलमे (१ ) व (१ अ ) ऐवजी पुढील पोट -कलमे समाविष्ट करण्यात येतील : 

( १) सरपंच दरवर्षी विहित करण्यात येईल अशा नमुन्यातील विवरणाद्वारे पुढील बाबीसंबंधीच्या 
रकमा प्रत्येक वर्षाच्या ५ जानेवारी रोजी किंवा त्यापूर्वीनिर्धारित करील : 

( अ ) निधीतील प्रारंभिक शिल्लक व पुढील वित्तीय वर्षासाठी पंचायतीची अंदाजित प्राप्ती 


सन १ ९ ५ ९ चा 


- 


३ याच्या कलम 


४ ९ ची 


“ 


" 


सन १ ९ ५ ९ चा 


३ याच्या कलम 


•• 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , जुलै १९, २०१७ / आषाढ २८ , शके १९ ३ ९ 


७ 


( ब ) आस्थापनेसाठी व कलम ४५ अन्वये आपली कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी योजलेला खर्च ; 


( क ) कलम १३३ अन्वये स्थापन केलेल्या जिल्हा ग्रामविकास निधीला द्यावयाची अंशदानाची 


रक्कम ; 


( ड ) खंड ( अ ), ( ब ) किंवा, यथास्थिती, ( क ) अन्वये तयार केलेले विवरणपत्र सरपंच 
पंचायतीसमोर ठेवील ; 

( इ) पंचायत ३१ जानेवारी किंवा त्यापूर्वी सदर विवरणपत्राबाबतच्या त्याच्या शिफारशींना अंतिम 
स्वरूप देईल ; 


“ 


( फ ) खंड ( इ) अंतर्गत पंचायतीच्या शिफारशींसह ते विवरण ग्रामसभेपुढे तिच्या अनुसमर्थनार्थ 
ठेवण्यात येईल, त्यास ग्रामसभा २८ फेब्रुवारी किंवा त्यापूर्वी अनुसमर्थन देईल ; 

( ग ) खंड ( फ ) अंतर्गतच्या ग्रामसभेच्या निर्णयानंतर सदर विवरण पंचायत समितीला सादर 
करण्यात येईल . ” ; 
(१ अ) जर, पोट-कलम (१) मध्ये विहित करण्यात आलेल्या दिनांकापूर्वी, 

( अ ) सरपंचाने विवरण सादर न केल्यास, किंवा 
( ब ) पंचायतीने सदर विवरणास शिफारशी न दिल्यास , किंवा 
( क ) ग्रामसभेने सदर शिफारशीस अनुसमर्थनाबाबतचा निर्णय न घेतल्यास , 

तर , सचिव , करावयाच्या अनिवार्य व कार्यालयीन खर्चासंबंधीचे ते विवरण तयार करील , 
अणि ते उक्त पोट -कलमान्वये विहित केलेल्या नमुन्यात, पंचायत समितीला सादर करील .” ; 

( ख) पोट- कलम (२) मध्ये , “ पंचायत समिती ” या मजकुराने सुरू होणाऱ्या आणि “ असा 
निदेश देईल . ” या मजकुराने संपणाऱ्या या मजकुराऐवजी, पुढील मजकूर दाखल करण्यात येईल , 

पंचायत समिती, दरवर्षी ३१ मार्च रोजी किंवा त्यापूर्वी, एकतर त्या विवरणास मान्यता 
देईल किंवा कलम ४५ खाली येणाऱ्या कोणत्याही कर्तव्याबाबतचा खर्च वाढविण्याचा किंवा तो 
कमी करण्याचा निदेश देईल . या कलमाच्या पोट - कलम ( १ ) मध्ये निर्धारित केलेली अर्थसंकल्पीय 
प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या दिनांकापर्यंत अशा विवरणानुसार खर्च करण्यात येईल . ” ; 

( ग ) पोट -कलम ( २ ) च्या दुसऱ्या परंतुकामध्ये, “ पंचायत समिती असे विवरण मिळाल्याच्या 
दिनांकापासून दोन महिन्यांच्या आत, एकतर अशा विवरणास ” या मजकुराऐवजी, “ पंचायत समिती अशा 
विवरणास प्रत्येक वर्षाच्या ३१ मार्च रोजी किंवा त्यापूर्वी, आणि सुधारित व पुरक विवरणाच्या बाबतीत, ते 
विवरण मिळाल्याच्या दिनांकापासून दोन महिन्यांच्या आत, एकतर अशा विवरणास ” हा मजकूर दाखल 
करण्यात येईल . " 
२० . मुख्य अधिनियमाच्या कलम ६२ अ ला , त्या कलमाचे पोट -कलम ( १) असा नवीन क्रमांक देण्यात सन १९ ५ ९ चा 

अधिनियम क्रमांक 
येईल आणि अशा प्रकारे नवीन क्रमांक दिलेल्या पोट - कलम (१ ) नंतर , पुढील पोट -कलम जादा दाखल करण्यात ३ याच्या कलम 

६२ अ ची सुधारणा. 
( २) ज्या पंचायतीचा सरपंच कलम ३० अ-१ अ अन्वये थेट निवडून दिलेला असेल अशा पंचायतीच्या 
संबंधात, सरपंचास, ज्या वित्तीय वर्षाच्या अशा कोणत्याही विवरणास पूर्वाक्तप्रमाणे मान्यता देण्यात आली 
असेल त्या वित्तीय वर्षामध्ये कोणत्याही वेळी, सुधारित किंवा पूरक विवरण तयार करविता येईल . असे 
प्रत्येक सुधारित किंवा पूरक विवरण , जणू 

काही ते 

मूळ विवरणच होते असे समजून तशाच रीतीने, पंचायत 
समितीकडून विचारात घेण्यात येईल आणि त्यास मान्यता देण्यात येईल , आणि अशा सुधारित किंवा पूरक 
विवरणाच्या संबंधात कलम ६२ च्या तरतुदी लागू असतील . 


येईल : 


" 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , जुलै १९, २०१७ / आषाढ २८, शके १९ ३ ९ 


३ . 


सन १ ९ ५ ९ चा 

२१ . मुख्य अधिनियमाच्या कलम १४५ मध्ये , पोट -कलम (१ अ ) वगळण्यात येईल . 
अधिनियम क्रमांक 

३ याच्या कलम 
१४५ ची सुधारणा. 
अडचण दूर 

२२. (१) या अध्यादेशाद्वारे सुधारणा केलेल्या, महाराष्ट्र ग्रामपंचात अधिनियम याच्या तरतुदींची अंमलबजावणी १९५ ९ चा 
करण्याचा 
अधिकार . 

करताना कोणतीही अडचण उद्भवल्यास, राज्य शासनास , प्रसंगानुरुप, राजपत्रात आदेश प्रसिद्ध करून, ती अडचण 
दूर करण्याच्या प्रयोजनांसाठी, त्याला आवश्यक किंवा इष्ट वाटतील असे, या अध्यादेशाद्वारे सुधारणा केलेल्या 
उक्त अधिनियमाच्या तरतुदींशी विसंगत नसलले कोणतेही निदेश देता येतील. 

( २ ) पोट- कलम ( १) अन्वये काढलेला प्रत्येक आदेश , तो काढल्यानंतर शक्य तितक्या लवकर, राज्य 
विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहामध्ये ठेवण्यात येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , जुलै १९, २०१७ / आषाढ २८ , शके १९ ३ ९ 


निवेदन 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम (१९ ५ ९ चा ३) याच्या विद्यमान तरतुदींनुसार, पंचायतीच्या निवडून दिलेल्या 
सदस्यांमधून सरपंचाची निवड केली जाते ज्याच्याकरिता सरपंच पदासाठी निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारास 
त्यांच्यामधून बहुमत मिळणे आवश्यक असते . त्याचबरोबर , या अधिनियमाच्या विद्यमान तरतुदींमध्ये अशीही तरतूद 
केली आहे की , सदस्यांच्या एकूण संख्येच्या एक - तृतीयांशापेक्षा कमी नसतील इतक्या सदस्यांना अविश्वासाचा 
प्रस्ताव मांडता येईल . परिणामी, असे निदर्शनास आले आहे की , सदस्य वारंवार अविश्वासाचा ठराव मांडतात , 
ज्यामुळे सरपंचाच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होतो आणि पंचायतीचे कामकाज सुरळीतपणे पार पाडण्यामध्ये व्यत्यय 


येतो . 


२ . म्हणून, योग्य त्या विचारविमर्शानंतर , पंचायतीच्या कामकाजामध्ये ज्यामुळे स्थैर्य प्राप्त होईल अशी, 
लोकांमधून ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पदाकरिता थेट निवडणूक घेणारी यंत्रणा अंगीकारणे आवश्यक वाटले . म्हणून , 
त्यामुळे पंचायतीच्या परिणामकारक कामकाजासाठी आणि विकासासाठी सरपंचाचे पद सक्षम करण्याकरिता महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायत अधिनियम ( १९ ५ ९ चा ३) यांमधील तरतुदीमध्ये योग्य त्या आणखी सुधारणा करणे इष्ट वाटले. 
३ . प्रस्तावित सुधारणांची ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत : 

( एक ) पंचायतीच्या पात्र मतदारांकडून गुप्त मतदान पद्धतीने सरपंचाची निवड करण्यात येईल , अशी 
तरतूद करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. 

( दोन ) सरपंच, पंचायतीच्या सर्व ग्राम सभांचा आणि ग्राम विकास समित्यांचा अध्यक्षस्थानी असेल 
अशी तरतूद करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. 

( तीन) सरपंचाविरुद्ध, पंचायतीकडून जर अविश्वासाचा ठराव मंजूर केला असेल तर तो , अनुसमर्थनासाठी 
ग्रामसभेसमोर ठेवण्यात येईल , अशी तरतूद करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. 

( चार ) अर्थसंकल्प तयार करण्याची जबाबदारी सरपंचाकडे देण्याचे प्रस्तावित केले आहे . 
( पाच) निवडून दिलेला सरपंच हा आपल्या गावातील लोकांना थेट जबाबदार असेल. 

राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाचे अधिवेशन चालू नाही आणि उपरोक्त प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायत अधिनियमात ( १९ ५ ९ चा ३ ) यात आणखी 

सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या 

राज्यपालांनी तात्काळ 
कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे. 
म्हणून , हा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येत आहे. 


४ . 


मुंबई, 
दिनांक १८ जुलै २०१७. 


चे. विद्यासागर राव, 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


असीम गुप्ता , 


शासनाचे सचिव 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


